सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
रस्ते दुरुस्ती/सुधारणा (राज्य स्तर) 
योजनेंतर्गत निधी वितरण. 
(लेखाशीर्ष ३०५४ २७२२) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६ 
मादाम कामा रोड, महात्मा राजगुरु चौक 
मंत्राळय,मुंबई-४०० 032 
दिनांक : 02 जुन, २०२३ 
वाचा 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.१२.०४.२०२३. 
२) आदिवासी विकास विभाग शा.नि.क्र.बियुडी-२०२२/प्र.क्र.१३/का-६,दि.१६.०२.२०२३ 
) 
) 


3) आदिवासी विकास विभाग झा.नि.क्र.जिरस्ते-१२२२/प्र.क्र.१७४/का-५,दि.३०.०३.२०२३. 

४) अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि.प.नंदुरबार यांचे पत्र क्र.जा.क्र.जिपन/बांध/पिओ- 
३/३०५४-२७२२/३१/२०२३,दि.०३.०४.२०२३. 

५) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.जिरस्ते १२२३/प्र.क्र.१२७/का-५. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात संदर्भाधीन क्र.२ येथील शा.नि अन्वये जिल्हा परिषदेच्या 
अखत्यारितील आदिवासी क्षेत्रातील ५५१२ रस्ते दुरुस्ती/सुधारणांच्या कामांना लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२ 
अंतर्गत निधी वितरीत करण्यात आला होता. यामध्ये नंदुरबार जिल्हा परिषदे अंतर्गत १५४८ कामांचा 
Baraat होता. यापैकी सोबतच्या विवरणपत्रातील कामांना वितरीत करण्यात आलेला निधी पुर्णत्वास 
आलेल्या कामांकरीता खर्च करण्यास संदर्भाधीन H.3 येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली 
होती. सदर कामांना निधी प्राप्त झाला नसल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद,नंदुरबार 
यांच्या दि.०३.०४.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये निधी वितरण प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाळा आहे. सदर 
प्रस्तावास अनुसरुन संदर्भाधीन क्र.५ येथील नस्तीवरीळल मान्यतेनुसार आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतुदीतुन नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या 
अखत्यारीतील आदिवासी क्षेत्रातील रस्ते दुरुस्ती/सुधारणांच्या कामांना (लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२) 
अंतर्गत वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या मर्यादेत निधी 
वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय- 

सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-५ मुख्य लेखाशिर्ष ३०५४- मार्ग व पुल, 
(०४-जिल्हा व इतर मार्ग, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१)-जनजाति क्षेत्रांतर्गत योजना, (09) (०६) 
(राज्य स्तर योजना) (कार्यक्रम खची, (लेखाशिर्ष-३०५४ २७२२), २७-लहान बांधकामे याखाली 
रु.१००००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत आहे. संदर्भाधीन क्र.५ येथील नस्तीवरील मान्यतेस 
अनुसरून रु.१०००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये दहा कोटी रुपये फक्त) इतका निधी नंदुरबार जिल्हा 
परिपदेच्या अखत्यारीतील सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद रस्ते दुरुस्ती/सुधारणांच्या 240 कामांकरीता 
नियंत्रक अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,नंदुरबार यांना वितरीत व खर्च 
करण्यास सदर झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) सदर वितरीत निधीतुन भौतिकदृष्टया पुर्ण असलेल्या व प्रगतीपथावरील प्रलंबित दायित्व 


असलेल्या सोबतच्या यादीतील २५० कामांवरच व प्रश्ञासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच निधी खर्च 


करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 


२) सोबतच्या यादीत नमुद केल्याप्रमाणे कामनिहाय निधी खर्च करण्यात यावा, यामध्ये कोणत्याही 


प्रकारे बदल करण्यात येऊ नयेत. तसेच सदरची कामे इतर कोणत्याही योजनेमधुन मंजुर नसल्याची 


अथवा सदर कामांची द्विरुकक्‍्ती होत नसल्याची संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 


३) सदर निधी वितरण करताना कामाची अंदाजीत किंमत गृहित धरण्यात आली असुन त्यापेक्षा 


कमी किमतीत कामे होण्याची शक्यता आहे. तथापि, भविष्यात प्रशासकीय मान्यता किमतीच्या 


मर्यादेत अतिरीक्त निधीची आवश्‍यकता असल्यास प्रमाणित केलेल्या व प्रत्यक्षात झालेल्या कामाच्या 
खर्चाची किंमत व पुर्वी वितरीत केळेला निधी विचारात घेवून निधी वितरण करण्यात येईल. 


४) संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांनी सदरची तरतुद शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग 


क्र.टिएसपी-१०८६/८७१०/प्र.क्र.३१/का.५ ,दिनांक ९.३.१९९० अन्वये निश्चित केलेल्या आदिवासी 


उपयोजना क्षेत्रातील कामांवरच खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 


५) सदर कामांसाठी निविदा प्रक्रीया राबविण्यापुर्वी सदरची कामे आदिवासी उपयोजना aa (TSP)/ 


अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र (ATSP) माडा (MADA) /मिनी माडा (MINI MADA)/ पेसा 


पृष्ठ २३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


(PESA) क्षेत्रात मोडत असल्याबाबत संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 


यांच्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावी. सदरची कामे आदिवासी उपयोजना क्षेत्र /अतिरिक्‍्त 


आदिवासी उपयोजना क्षेत्र/माडा/मिनी माडा/पेसा क्षेत्रात मोडत नसल्यास सदर कामे सुरु करण्यात 


येऊ नये, अशी कामे रद्द करण्यासाठी शासनास तात्काळ कळविण्यात यावे. 


६) प्रस्तुत काम इतर योजनेतून यापूर्वी करण्यात आलेले नाही किंवा सद्यस्थितीत अन्य योजनेत मंजूर 


नसल्याची खातरजमा करुन घेण्यात यावी. सदरची कामे अन्य योजनेत मंजूर असल्यास सदर कामे 


सुरु करण्यात येऊ नये, अज्ली कामे रद्द करण्यासाठी शासनास तात्काळ कळविण्यात यावे. 


७) प्रस्तुत कामास कार्यारंभ आदेशा देण्यापूर्वी शासनाने वेळोवेळी या संदर्भात निर्गमित केलेली 


परिपत्रक व मार्गदर्शक सुचनांचे अनुपालन करण्यात आलेले आहे, याची खातरजमा करुन घेण्यात 


यावी. 


८) सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता देतांना आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. टिएसपी- 


2003 /प्र.क्र.१०१/का.६. दि. २६ जुले, २००४. क्र. टिएसपी २००५/प्र.क्र.५९/का- ६.दि. १० नोव्हेंबर, 


२००५ व क्र.अनुक्षे- २०१९/प्र.क्र.८१/का-१४.दि.०९/०८/२०१९ मधील अटीचे कटाक्षाने पालन 


करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९) उपरोक्त अटींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, 


जिल्हा परिषद यांची राहील. 


qo) उपरोक्तप्रमाणे अटी-शर्तीनुसार निकष पूर्ण न करणाऱ्या कामांना कार्यारंभ आदेशा प्रदान 


करण्यात येऊ नयेत. 


qo) वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन 


करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


११) आदिवासी उपयोजनेंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या सदरच्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा 


लेखाशिर्षनिहाय /उप लेखाशिर्षनेहाय अहवाल संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांनी आदिवासी विकास 


विभागास सादर करावा. 


पृष्ठ २३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


१२) सदर कामांना दर्शविण्यात आलेली अंदाजित किंमत ही ढोबळमानाने दर्शविण्यात आलेली आहे. 


तथापि, सविस्तर अंदाजपत्रकानुसार सदर कामाची किंमत या कामांना दर्शविण्यात आलेल्या 


किंमतीपेक्षा कमी आल्यास तसे शासनास अवगत करण्यात यावे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय निधी 


वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत तसेच प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 


अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे . 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०२१५४००९५५२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  VUESING ee 
FATTESING / ७ ळल 
(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.. 


AD 


) 

) अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 

) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AN 


०८ 


o~ 


पु 


अपर आयुक्त, आदिवासी विकास,ठाणे/नाशिक/नागपुर. 
जिल्हाधिकारी,नंदुरबार. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,नंदुरबार. 

कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद,नंदुरबार. 


£58) 


S 


८ 


vo 


१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी,नंदुरबार. 

११) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,नंदुरबार/तळोदा. 
१२) कार्यासन अर्थ-१९/व्यय-१४, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
) 
) 


93) कार्यासन-५ , आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१४) निवड नस्ती कार्यासन -६(अर्थसंकल्प शाखा), आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर शा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
OMIA ते रोझवा प्लॉट ग्रा.मा.२३ ला जोडणारा रस्ता ग्रा.मा.१९ 
१ | कि.मी. ४/०० ते ६/५०० मध्ये रस्ता सुधारणा करणे, ता.तळोदा, ५०.०० ४.०० 
जि.नंदुरबार 
प्रजिमा १ ते रेतपाडा पिपरपाडा रस्ता ग्रा मा.१२ रस्ता ०/० ते १/५०० 
२ . ५०.०० ४.०० 
रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.तळोदा जि.नंदुरबार 
दामळदा ते कोचरा रस्ता इजीमा -६५ कि.मी. ०/०० ते २/०० ची 
३ (७०.०० ७.०० 
सुधारणा करणे. ता. शहादा 
दामळदा ते कोचरा रस्ता इजीमा -६५ कि.मी. 2/00 ते ४/०० ची 
“1 (90.०० ९.०० 
सुधारणा करणे. ता. शहादा 
दामळदा ते कोचरा रस्ता इजीमा -६५ कि.मी. ४/०० ते ६/०० ची 
षु (0५.०० ९४.०० 
सुधारणा करणे. ता. शहादा 
प्रजिमा ११ ते लासुरे रस्ता ग्रा.मा. १० कि.मी. ०/०० ते १/०० ची 
& ५०.०० ४.०० 
सुधारणा करणे. ता. शहादा 
मौजे मलोनी ( प्ररामा १) ते हाहादा वळण रस्ता ग्रा.मा.३ कि.मी. ०/०० 
9 (94.00 ४.०० 
ते १/४०० ची सुधारणा करणे. ता. शहादा 
; रामपूर ( प्ररामा-१) ते कन्साई रस्ता STAT. 28 कि.मी. 0/00 ते १/५०० : ग 
0,00 exe) 
ची सुधारणा करणे. ता. शहादा 
कुढावद ते कोठली रस्ता ग्रा.मा. कि.मी. ०/०० ते ३/०० ची सुधारणा 
९ (9०.०० ७.०० 
करणे. ता. शहादा 
मंदाणे ते दामळदा रस्ता इजीमा-६५ कि.मी. ०/०० ते २/०० ची सुधारणा 
१० ७५.०० ४.०० 
करणे. ता. STAT 
मंदाणे ते दामळदा रस्ता इजीमा-६५ कि.मी. २/०० ते ४/०० ची सुधारणा 
११ (90.०० ९७.०० 
करणे. ता. शहादा 
मंदाणे ते दामळदा रस्ता इजीमा-६५ कि.मी. ४/०० ते ६/०० ची सुधारणा 
१२ ७५.०० ४.०० 
करणे. ता. हाहादा 
अलखेड ते कलसाडी रस्ता ग्रा.मा.६३ कि.मी. ०/०० ते २/०० ची 
१३ ६०.०० ४.०० 


सुधारणा करणे. ता. शहादा 


पृष्ठ २३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


नंदुरबार ( कि.मी १/५०० ते २/५००) 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर झा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
जावदे ते TVS] रस्ता ग्रा.मा. Co कि.मी. ०/०० ते २/०० ची सुधारणा 
१8 करणे (90.०० ४.०० 
करणे. ता. शहादा 
आमलाड ते नवागांव रस्ता ग्रा.मा ५७ रस्ता सुधारणा करणे. ता. तळोदा 
MS) वस नंदुरबार oon om 
gg | TS ते काजीपूर रस्ता ग्रा.मा ३६ रस्ता सुधारणा करणे. ता. तळोदा ; प 
: 40,00 00 
जि. नंदुरबार 
रा.मा ८ ते चिनोदा रस्ता ग्रा.मा रस्ता सुधारणा करणे. ता. तळोदा जि. 
१७ नंदुरबार ५०.०० ४.०० 
१८ । लाखापूर ते जुवाणी रस्ता ग्रा.मा ६३ रस्ता सुधारणा करणे. ता. तळोदा र : 
‘ 40,00 00 
जि. नंदुरबार 
हर मोड खरवड रस्ता ग्रा.मा २५ रस्ता सुधारणा करणे. ता. तळोदा जि. ees ता 
: १0. . 
नंदुरबार 
रा.मा १ ते ASS रस्ता ग्रा.मा ६ रस्ता सुधारणा करणे ता. तळोदा जि. 
२० नंदुरबार ५०.०० ९४.०० 
२१ | TTR ते सलसाडी रस्ता ग्रा.मा ८२ रस्ता सुधारणा करणे. ता. तळोदा गा gas 
र १0. री 
जि. नंदुरबार 
ह सिलिंगपूर ते सावरपाडा रस्ता ग्रा.मा ६० रस्ता सुधारणा करणे. ता. 
२२ नंदुरबार ५०.०० ४.०० 
तळोदा जि. नंदुरबार 
डर प्रजिमा- ५ कढेल रस्ता ग्रा.मा ६ रस्ता सुधारणा करणे. ता. तळोदा जि. ’ व 
: 40,00 00 
नंदुरबार 
ग राणीपूर ते न्युबन रस्ता ग्रा.मा ७६ रस्ता सुधारणा करणे. ता. तळोदा जि. tae Bs 
नंदुरबार ( कि.मी 0/00 ते 9/400 ) ie न 
राणीपूर ते न्युबन रस्ता ग्रा.मा ७६ रस्ता सुधारणा करणे. ता. तळोदा जि. 
24 ५०.०० ४.०० 


पृष्ठ २३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर झा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
ठं प्रजिमा - ४५ ते रांझणी रस्ता ग्रा.मा ८५ रस्ता सुधारणा करणे. ता. 
२६ नंदुरबार ५०.०० ४.०० 
तळोदा जि. नंदुरबार 
७ वका ते प्रतापपूर रस्ता ग्रा.मा ८१ रस्ता सुधारणा करणे. ता. तळोदा र ढु 
9 40,00 00 
जि. नंदुरबार 
प्रजिमा % १ ते वरपाडा रस्ता ग्रा.मा ३८ रस्ता सुधारणा करणे ता. 
२८ 3 नंदुरबार ५०.०० ४.०० 
तळोदा जि. नंदुरबार 
aq | AMC कनकेश्वर ते चिनोदा रस्ता ग्रा.मा ८७ रस्ता सुधारणा करणे. ता. Gee ee 
तळोदा जि. नंदुरबार ( कि.मी ०/० ते 9/400 ) ue : 
4 रा.मा ८ कनकेश्वर ते चिनोदा रस्ता ग्रा.मा ८७ रस्ता सुधारणा करणे. ता. व १ 
० : 0,00 .0O 
तळोदा जि. नंदुरबार (कि.मी 9/40 ते 2/400) १ 
रा.मा १ ते गुंजाळी रस्ता ग्रा.मा २० रस्ता सुधारणा करणे. ता. तळोदा 
ame नंदुरबार की द 
३२ | इजिमा- ८९ ते मोहिदे रस्ता सुधारणा करणे. ता. तळोदा जि. नंदुरबार ५०.०० ४.०० 
मंदाणा, भोंगरा ते चांदसैली रस्ता इजिमा % ६५ कि.मी १०/०० ते 
३३ सुधा करणे F नंदुरबार ५०.०० ४.०० 
१२/०० ची सुधारणा करणे. ता. शहादा जि. नंदुरबार 
मंदाणा, भोंगरा ते चांदसैली रस्ता इजिमा % ६५ कि.मी १२/०० ते 
२४ सुधा = : नंदुरबार ५०.०० ९.०० 
१४/०० ची सुधारणा करणे. ता. शहादा जि. नंदुरबार 
कोचरा- कुरंगी ते दामळदा रस्ता कि.मी ०/०० ते ३/०० ची सुधारणा 
३५ ; ५०.०० ९४.०० 
करणे. ता. शहादा जि. नंदुरबार 
कोचरा- बडवी % धारेश्वर रस्ता ग्रा.मा १०० कि.मी ०/०० ते ४/०० ची 
३६ सुध करो नंदुरबार ५०.०० ४.०० 
RUT करणे. ता. शहादा जि. नंदुरबार 
रा.मा.१ ते मालपाडा रस्ता सुधारणा करणे, ता.अक्कलकुवा, 
Rell जे नंदुरबार ग ae 
भोमदीपाडा ते पुर्नवर्सन रस्ता ग्रामा कि.मी. 0/00 ते 0/200 मध्ये रस्ता 
३८ सुध को नवापुर : नंदुरबार ६०.०० ९४.०० 
RUT करणे, ता.नवापुर, जि. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर शा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
मोलगी - कंजाली - बालाघाट - बर्डी (ग्रामा-११) रस्ता सुधारणा करणे. 
३९ ी ५०.०० ४.०० 
ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
सरी (सनकीपाडा) ते शासकीय आश्रमशाळा, सरी रस्ता सुधारणा 
5० : ५०.०० ९४.०० 
करणे. ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
सरी - वल्लीपाडा फाटा रस्ता सुधारणा करणे. ता. अक्कलकुवा जि. 
४१ : ५०.०० ४.०० 
नंदुरबार 
कंजाणी ते मुंदेसरी (बुंदेसरी) मार्ग (ग्रामा-११७) रस्ता सुधारणा करणे. 
४२ . ५०.०० ४.०० 
ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
मोलगी - चनवाई ते सोराचापाडा ते बोथवापाडा रस्ता सुधारणा करणे, 
४३ ५०.०० 8.00 
ता.अक्कलकुवा 
मोलगी - उखलीपाडा रस्ता कि.मी. १/०० ते २/८०० (ग्रामा-८१) 
od ; > ५०.०० ४.०० 
बांधकाम करणे. ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
ढंढाणे ते रनाळे (पानवाडी मार्ग) रस्ता ग्रामा ११५ सुधारणा करणे , 
४५ . ५०.०० 8.00 
जि.नंदुरबार 
ढंढाणे ते रामा ७ ला जोडणारा रस्ता (यो.बा.) ०/२०० वर रस्ता सुधारणा 
४६ : ५०.०० ४.०० 
करणे, जि.नंदुरबार 
ढंढाणे ते रामा ७ ला जोडणारा रस्ता (यो.बा.) रस्ता सुधारणा करणे , 
v9 : ७५.०० ४.०० 
जि.नंदुरबार 
ढंढाणे ते रामा ७ ला जोडणारा रस्ता (यो.बा.) ०/७०० वर रस्ता सुधारणा 
8d : ५०.०० ४.०० 
करणे, जि.नंदुरबार 
वावद शानिमांडळ रस्ता प्रजिमा १७ ते ढंढाणे जोड रस्ता सुधारणा 
४९ र ५०.०० ९.०० 
करणे, जि.नंदुरबार 
वावद शानिमांडळ रस्ता प्रजिमा १७ ते SST GTS रस्ता ०/२५० वर 
Yo ५०.०० ९.०० 


रस्ता सुधारणा करणे , जि.नंदुरबार 


पृष्ठ २३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर शा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
ढंढाणे ते हनिमांडळ चौफुली जोड रस्ता ढंढाणे गावात ०/४०० वर 
५१ , ५०.०० ४.०० 
रस्ता सुधारणा करणे, जि.नंदुरबार 
i अक्कलकुवा जि.नंदुरबार डाब गावाच्या मौळीआडी पाडा ते जा ढु 
री .00 .00 
२9. “उंखलांबापाडा रस्ता दुरुस्ती करणे 2 
bs अक्कलकुवा जि.नंदुरबार ODR ६९ ते कुकरखाडी GLA. ८६ रस्ता व ४ 
.00 .00 
© दुरुस्ती करणे : 
अक्कलकुवा जि.नंदुरबार वालंबा का. पाझरतलाव ते पाटीलपाडा रस्ता 
4 रां २५.०० 8 00 
दुरुस्ती करणे 
अक्कलकुवा जि.नंदुरबार गव्हाळी नवापाडा गुजरातहद्द रस्ता दुरुस्ती 
षु षु षु 00 oo 
44 करणे २५. ४. 
प्रजिमा २९ ते लोजाफळी बेडकी, दादरी फळी ग्रा.मा. १०९ कि.मी. 
५६ रस्ता करणे नवापुर 2 नरर २५.०० ४.०० 
रस्ता दुरुस्ती करणे, , जि. 
आमपाडा ते भुरीवेल ग्रा.मा. २५ कि.मी. ०/०० ते २/५०० कि.मी. रस्ता 
4g करणे नवापुर : नंदुरबार २५.०० ४.०० 
दुरुस्ती ,नवापुर, जि. 
खेकडा कोकणीफळी गायमुख ग्रा.मा.७७२ कि.मी. ०/०० ते ४/५०० रस्ता 
GC करणे नवापुर नंदुरबार २५.०० ९७.०० 
दुरुस्ती : जि. 
लहान चिंचपाडा, विजापुर, बर्डीफळी, नांवदन ग्रामा.१९७ कि.मी.रस्ता 
48 = नवापुर नंदुरबार २५.०० ४.०० 
दुरुस्ती , नवापुर जि.नंदुरबार 
झामणझर चिकारी फळी (ग्रामा २०६) कि.मी. ०/०० ते २/०० रस्ता 
६० . २५.०० 8.00 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
ग्रामा ३३ डोकारे-डाळीआंबा-चेडापाडा रस्ता सुधारणा करणे, 
६१ नवापुर : नंदुरबार 900,00 8.00 
ता.नवापुर, जि. 
ग्रामा-७ वाटवी-बंधारे रस्त्यावर डाळीआंबा जत्रा फळी येथे रस्ता 
GQ ९०.०० ७.०० 


सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 


पृष्ठ २३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


रस्ता सुधारणा करणे ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर शा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
डेब्रामाळ,वेलखेडी,पिंप्रापाणी,,भांग्रापाणी जामली, सल्लीबार जमाना ते 
६३ | इजिमा ३ रस्ता किमी. ०/०० ते ८/०० रस्ता सुधारणा करणे १००.०० ४.०० 
ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार 
वेलखेडी,सांबर,मांडवा मार्ग ग्रामा ९५ रस्ता किमी.०/४० ते ५/०० रस्ता 
६४ ५०.०० ४.०० 
सुधारणा करणे 
पिंपळखुंटा,गमण,सिंदुरी मार्ग ग्रामा ९२ रस्ता किमी. ३/०० ते १०/०० 
६५ . 900,00 ७.०० 
रस्ता सुधारणा करणे ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार 
a तलावपाडा,पिंपळखुंटा,जांगठी मार्ग ग्रामा ७९ रस्ता किमी. ०/४० ते ‘ वी 
ण 00,00 00 
६/०० रस्ता सुधारणा करणे ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार 
is भगदरी ते कंजाला ग्रामा ७७ रस्ता सुधारणा करणे रस्ता सुधारणा करणे १७४ eee 
ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार | न 
सुरगस,बामणी,मार्ग ग्रामा ९३ रस्ता किमी १९/०० ते २१/५०० 
६८ | जलनिस्सरणाची कामे करणे रस्ता सुधारणा करणे ता.अक्कलकुवा ८५.०० ४.०० 
जि.नंदुरबार 
ह पिंपळखुंटा,गमण,सिंदुरी मार्ग ग्रामा ९३ रस्ता किमी. १०/०० ते १२/०० री i 
e 0,00 00 
रस्ता सुधारणा करणे ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार 
मांडवा, डनेल ग्रामा.९४ रस्ता किमी. ०/०० ते ५/०० रस्ता सुधारणा 
(go . २०.०० ९.०० 
करणे ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार 
मांडवा,डनेल ग्रामा मा.९४ रस्ता किमी.०/०० ते ३/०० येथे रस्ता 
७१ : ४५.०० ४.०० 
सुधारणा करणे ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार 
re ग्रामा १३ पासुन सुरवाणी जोड रस्ता ग्रामा.७३ किमी 0/00 ते 9/400 g ढु 
डं 0,00 00 
रस्ता सुधारणा करणे ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार 
देवबारफळी चनवाई मार्ग ग्रामा ८२ रस्ता ९२ किमी ०/०० ते १/५०० 
(93 ३०.०० ४.०० 


पृष्ठ २३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर झा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
og | RS ते पिंम्पटी जामली मार्ग ग्रामा ९२ किमी 3/00 ते ६/०० रस्ता ee ren 
सुधारणा करणे ता.अक्कळलकुवा जि.नंदुरबार न न 
a पिंपळखुंटा,गमण सिंदुरी मार्ग ग्रामा ९२ रस्ता किमी.३/०० ते ६/०० र ढु 
: 0,00 mere) 
| रस्ता सुधारणा करणे ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार ! 
सुरगस बामणी मागर्क ग्रामा.९३ रस्ता किमी.६/०० ते ८/०० रस्ता 
७६ ८ ५०.०० ४.०० 
सुधारणा करणे ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार 
ण वेरी पाटीलपाड इजिमा ३ रस्ता किमी.०/०० ते ३/०० रस्ता सुधारणा as ss 
करणे ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार न । 
प्र.रा.मा. १ते खडकाळे खु. वावी मार्ग ग्रामा ५ रस्ता सुधारणा करणे 
७८ : 30,00 ४.०० 
ता.धडगाव जि.नंदुरबार 
प्र.रा.मा. १ ते बोरवण-नवागाव रामा.८ ला मिळणारा रस्ता सुधारणा 
9S . 3०.०० ४.०० 
करणे ता.धडगाव जि.नंदुरबार 
माळ ते रामा.८ ला मिळणारा रस्ता ग्रामा १९ रस्ता सुधारणा करणे 
८० शै ३०.०० ४.०० 
ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार 
कामोद ते प्र.रा.मा. ९ ला जोडणारा रस्ता ग्रामा १९ रस्ता सुधारणा 
८१ ‘ 30,00 ४.०० 
करणे ता.धडगाव जि.नंदुरबार 
प्रजि.मा. ५ ते बिलबारा ग्रामा ३२ रस्ता सुधारणा करणे ता.धडगाव 
८२ : 30,00 ४.०० 
जि.नंदुरबार 
चोंदवाडे ते आगरबारीपाडा ग्रामा ८८ रस्ता सुधारणा करणे ता.धडगाव 
८२ री ३०.०० ४.०० 
जि.नंदुरबार 
पाटीलपाडा ते मांडवी रस्ता ग्रामा ३८५ रस्ता सुधारणा करणे 
८४ र ३०.०० ४.०० 
ता.धडगाव जि.नंदुरबार 
प्र.रा.मा. १ते खडकाळे खु.ते वावी रस्ता ग्रामा.०५ रस्ता सुधारणा करणे 
CY ३०.०० 8.00 


ता.धडगाव जि.नंदुरबार 


पृष्ठ २३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


१/५०० ते ३/०० , ता.शहादा, जि.नंदुरबार 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर शा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
VASAT ते रामा ८ ला मिहणारा रस्ता ग्रामा २३ रस्ता सुधारणा 
८६ : ३०.०० ४.०० 
करणे ता.धडगाव जि.नंदुरबार 
रा.मा. ८ ते छिनाकुवा रस्ता ग्रामा ११८ रस्ता सुधारणा करणे ता.धडगाव 
८७ व ३०.०० ४.०० 
जि.नंदुरबार 
८८ म्हसावद गावातून जाणारा रस्ता, ता.ऱशहादा, जि.नंदुरबार ४०.०० ४.०० 
८९ | रामनगर कडे जाणारा रस्ता, ता.शहादा, जि.नंदुरबार २०.०० ४.०० 
९० । नवीन प्लॉट कडे जाणारा रस्ता, ता.शहादा, जि.नंदुरबार २०.०० ४.०० 
९१ | कोकणीपाडा गावातून जाणारा रस्ता, ता.ऱशहादा, जि.नंदुरबार २०.०० ४.०० 
९२ । म्हसावद कवाडे गावातून जाणारा रस्ता, ता.शहादा, जि.नंदुरबार ३०.०० ४.०० 
पावरा कॉलनी, मंत्री नगर कडे जाणारा रस्ता, ता.शहादा, 
83 . ४०.०० ९.०० 
जि.नंदुरबार 
९४ धनगर गल्ली परिसर कॉलनी मधील रस्ता, ता.शहादा, जि.नंदुरबार ४०.०० ४.०० 
प्रकाशा ते तऱ्हावद पर्यंत रस्ता (ग्रामा २१) कि.मी ०/०० ते बोरद रस्ता 
84 ; ९९.०० ९.०० 
सुधारणा करणे, ता.ऱहादा, जि.नंदुरबार 
प्रकाशा ते नांदर्डे पर्यंत रस्ता (ग्रामा ८०) कि.मी. ०/०० ते नांदर्ड रस्ता 
९६ सुध करां नंदुरबार ९९.०० ४.०० 
रणा , ता.शहादा, जि. 
काथर्दा दिगर ते वाघोदा मधील (ग्रामा ८०) कि.मी. ०/०० ते १५/०० 
९७ रस्ता सुधारणा कणे 2 नंदुरबार ९९.०० ४.०० 
रस्ता सुधारणा , ता.शहादा, जि. 
TTS! त.बो. ते पिंपळोद जोड रस्ता सुधारणा करणे कि.मी. ०१/०० 
र्ट . ५०.०० ४.०० 
ते०४/०० ग्रामा ८, ता.शहादा, जि.नंदुरबार 
TST त.बो ते जावदा त.बो. रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ८०,किमी 
RX . ५०.०० ४.०० 
०/०० ते १/५०० ता.ऱहादा, जि.नंदुरबार 
TST त.बो ते जावदा त.बो. रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ८० किमी 
१०० ५०.०० ९४.०० 


पृष्ठ २३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर झा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
कलमाडी त.बो. ते जावदे त.बो. जोड रस्ता सुधारणा करणे कि.मी 
१०१ 9 ५०.०० ४.०० 
०१/०० ते २/०० ग्रामा ७, ता.शहादा, जि.नंदुरबार 
रामा ९ पासून मौलीपाडा करंजाळी मार्ग ग्रामा-११ किमी ०/०० ते १/०० 
१०२ é ३०.०० ४.०० 
मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
diss प्रजिमा-२३ पासून मेहंदीपाडा ते ग्रामा ४२ ला मिळणारा मार्ग ग्रामा-१२ ; ४ 
9 द 0,00 00 
किमी १/०० ते २/०० मध्ये सुधारणा करणे, A AAR, जि.नंदुरबार 
anid पश्चिम, बोरचक, करंजाळी मार्ग ग्रा.मा.२० किमी १/०० ते २/०० 
१०४ . ४५.०० ४.०० 
मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
वाटवी नावळी आमसरपाडा खोलघर मार्ग ग्रा.मा.३६ किमी ०/०० ते 
१०५ . ३०.०० ९४.०० 
3/00 मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
करंजाळी वागदा ते जंगल हद्द मार्ग ग्रामा -४९ किमी ०/०० ते २/०० 
१०६ . ३०.०० ४.०० 
मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
करंजाळी ते उमरीपाडा मार्ग ग्रामा-९० किमी ०/०० ते २/०० मध्ये 
१०७ : 30,00 ४.०० 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
तलावीपाडा ते झामटयावड झरीपाडा ते भादवड, रेल्वे KIM मार्ग 
१०८ | ग्रामा-९१ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, ३०.०० ४.०० 
जि.नंदुरबार 
शेगवे तलावीपाडा ते वाटवी मार्ग ग्रामा-९२ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये 
१०९ : ३०.०० ४.०० 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
सोनपाडा ते वन हद्द मार्ग ग्रामा-१०५ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा 
११० F 30,00 ४.०० 
करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
निजामपुर ते करंजाळी मार्ग ग्रामा-१२२ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये 
१११ 9 ३०.०० ४.०० 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
5 शेगवे अंबाफळी रस्ता ग्रामा-१८५ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा 
११२ ३०.०० ७.०० 


पृष्ठ २३ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर झा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
भादवड वडझाकन मार्ग ग्रामा-३७ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा 
११३ द ३०.०० ७.०० 
करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
भादवड मळवान नवापाडा मार्ग ग्रामा-४२ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये 
११४ ग ३०.०० ४.०० 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
भादवड घोगळपाडा मार्ग ग्रामा-९६ किमी ०/५०० ते १/५०० मध्ये 
११५ ; 30,00 ४.०० 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
रामा-५ पासून शासकिय आश्रमशाळा भादवड मार्ग ग्रामा-१५५ किमी 
११६ , ३०.०० ४.०० 
०/५०० ते १/५०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
सागाळी ते वडदे मार्ग ग्रामा-<६२ किमी ०/५०० ते १/०० मध्ये सुधारणा 
११७ : 30,00 ४.०० 
करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
रामा-५ पासुन बिजादेवी, बिजगाव, मोग्राणी, इजिमा४७ पर्यंत रस्ता 
११८ | इजिमा-२९ किमी ०/०० ते ३/०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, ३०.०० ४.०० 
जि.नंदुरबार 
तालुका हदद पासुन झामटयावड, घोगलपाडा, मोगराणी, नावली, 
११९ | रस्ता इजिमा-६१ किमी ३/०० ते ४/०० मध्ये सुधारणा करणे, ३०.०० ४.०० 
ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
खोलविहीर पळशी साळवन मार्ग ग्रामा-२४ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये 
१२० . 30,00 ४.०० 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
ता इजिमा २९ पासून हरणीपाडा ते बर्डीपाडा बिजगाव मार्ग ग्रामा-३४ : री 
न 0,00 .00 
किमी ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
पळसुन पिंपळे मार्ग ग्रामा-४१ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे, 
१२२ : ३०.०० ४.०० 
ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
बेड बिजगांव घोगळपाडा मावचीफली ग्रा.मा.३६ ला मिळणारा मार्ग ग्रामा- ; A 
: 0,00 ण 
४३ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
पळसून ते नवापाडा मार्ग ग्रामा-८७ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा 
१२४ ३०.०० ७.०० 


पृष्ठ २३ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर झा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
रामा-५ बिजादेवी ते खांदेपाडा मार्ग ग्रामा-८८ किमी ०/०० ते १/०० 
१२५ . 30,00 ४.०० 
मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
मोगराणी धवळीपाडा ते मावचीफळी मार्ग ग्रामा ८९ सुधारणा करणे 
१२६ ; 30,00 ४.०० 
किमी ०/०० ते २/००, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
खोलघर वांझळे मार्ग ग्रामा-९४ किमी ०/०० ते १/५०० मध्ये सुधारणा 
१२७ F ३०.०० ४.०० 
करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
मोगराणी ते तालुका हद्द मार्ग ग्रामा-९५ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये 
१२८ . 30,00 8.00 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
ग्रामा-३६ ते मोगराणी तालुका हद्द पर्यंत मार्ग ग्रामा-९७ किमी ०/०० ते 
१२९ . ३०.०० ४.०० 
१/०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
a इजिमा-६१ पासून घोगळपाडा ते स्मशानभूमी मार्ग ग्रामा-९८ किमी : ea 
: 0,00 : 
०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
इजिमा-३० ते पळशीपाडा मार्ग ग्रामा-१०३ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये 
१३१ डं ३०.०० ९७.०० 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
इजिमा-२४ नावली मार्ग इजिमा -- ग्रामा-१४१ किमी ०/०० ते १/०० 
932 : ३०.०० ४.०० 
मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
१३३ | नावली ते तलावपाडा रस्ता सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार ३०.०० ४.०० 
१३४ | तालुका हदद पासुन झामटयावड, घोगलपाडा रस्ता इजिमा-६१ किमी न री 
डांबरीकरण क .20 .00 
किमी ०/०० ते २/०० मध्ये डांबरीकरण करणे , ता.नवापुर, जि.नंदुरबार न 
अक्कलकुवा तालुक्यातील प्र.रा.मार्ग क्र.१ पासुन गमण सिंदुरी रस्ता 
१३५ ५०.०० 8.00 
ग्रामा ९२ सुधारणा करणे 
अक्कलकुवा तालुक्यातील तलावापाडा ते जांगठी रस्ता ग्रामा ७९ 
१३६ ५०.०० ४.०० 
सुधारणा करणे 
अक्कलकुवा तालुक्‍यातील सुरगस TAT बामणी रस्ता ग्रामा ९३ 
१३७ ५०.०० ४.०० 


सुधारणा करणे 


पृष्ठ २३ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर झा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
१३८ | अक्कलकुवा तालुक्‍यातील मांडवा SAS रस्ता ग्रामा ९४ सुधारणा करणे ५०.०० ४.०० 
अक्कलकुवा तालुक्यातील THIS सांबर मांडवा रस्ता ग्रामा ९५ 
१३९ ५०.०० ४.०० 
सुधारणा करणे २/०० ते ५/०० 
अक्कलकुवा तालुक्यातील वेरी पाटीलपाडा इजिमा ३९ रस्ता सुधारणा 
१४० ५०.०० ४.०० 
करणे 
ग्रामा ६ खानापुर जोड रस्ता ग्राठामा ५४ किमी ०/५०० ते १/२०० मध्ये 
१४१ : २०.०० ७.०० 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
ग्रामा ६ जामलीपाडा गाजीपुर ढोरपाडा रस्ता ग्रामा. ११३ किमी ११० ते 
१४२ : २०.०० ९.०० 
११२०० मध्ये सुधारणा करणे ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
ग्रामा ५ बोरवड रस्ता ग्रामा ७० किमी ०१० ते ११० मध्ये सुधारणा करणे 
१४३ : २०.०० ७.०० 
ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
बंधारपाडा चितवी देवलीपाडा वागदी रस्ता ग्रा मा २१ किमी. १/७०० ते 
१४४ ; 20,00 ७.०० 
२/७०० मध्ये सुधारणा करणे ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
पळसुन ते पिंपळे रस्ता ग्रा मा ४१ किमी १/२०० ते २/१०० मध्ये सुधारणा 
१४५ : २०.०० ४.०० 
करणे ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
वागदी चितवी रस्ता ग्रामा २१ किमी ०१० ते २१०० मध्ये सुधारणा करणे 
१४७६ ; 20,00 2.०० 
ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
खडकी देवलीपाडा रस्ता ग्रामा किमी ०१० ते ३१०० मध्ये सुधारणा 
१४७ 2 २०.०० ७.०० 
करणे ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
बंधारपाडा तिळासर उचीशेगडी जामुनपाडा ग्रामा २१ किमी 390 ते 
१४८ > २०.०० ७.०० 
६१०० सुधारणा करणे ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
चितवी टाकलीफळी वडस्त्रा रस्ता ग्रामा ४७ किमी ०१० ते ३१० 
WS . २०.०० 8 00 
सुधारणा करणे ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
ग्रामा ४ उमराण बिलगव्हाण चिंचपाडा प्रजिमा २६ सुधारणा करणे 
१५० ; 20,00 ७.०० 
ता.नवापुर जि.नंदुरबार 


पृष्ठ २३ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर झा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
ग्रामा ७ वाटवी पांचबा बिलीपाडा बंधारे रस्ता सुधारणा करणे ता.नवापुर 
१५१ २०.०० ७.०० 
जि.नंदुरबार 
ग्रामा १० उमराण चेडापाडा तिनमौली रस्ता सुधारणा करणे ता.नवापुर 
१५२ २०.०० ७४.०० 
जि.नंदुरबार 
ग्रामा ७८ आमलाण ते खाबदा रस्ता सुधारणा करणे ता.नवापुर 
१५३ : 20,00 ७.०० 
जि.नंदुरबार 
ग्रामा १०१ देवलीपाडा बिलबारा रस्ता सुधारणा करणे ता.नवापुर 
१५४ : 20,00 ७.०० 
जि.नंदुरबार 
ग्रामा १०२ बिलबारा ते दुधवे रस्ता सुधारणा करणे ता.नवापुर 
944 : 20,00 ७.०० 
जि.नंदुरबार 
ग्रामा १२१ उमराण बेटकी ते मेनतलाव रस्ता सुधारणा करणे ता.नवापुर 
१५६ . २०.०० ४.०० 
जि.नंदुरबार 
ग्रामा १३२ पिंप्रीपाडा पारकोटी रस्ता सुधारणा करणे ता.नवापुर 
१५७ ‘ २०.०० ७.०० 
जि.नंदुरबार 
ग्रामा १३६ आमलाण बेटकी ते मेनतलाव रस्ता सुधारणा करणे 
१५८ : २०.०० ७.०० 
ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
ग्रामा १४४ प्रजिमा २६ ते पांघरण वावडी बिलगव्हाण चेडापाडा रस्ता 
१५९ . 20,00 8 00 
सुधारणा करणे ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
ग्रामा १६० प्रजिमा २७ ते बंधारे आश्रमशाळा रस्ता सुधारणा करणे 
१६० ; 20,00 2.०० 
ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
धडगांव, वरखेडी बु.,निबरीपाडा ते भगतपाडा रस्ता सुधारणा करणे 
१६१ | कि.मी. ०/०० ते १/५०० मोख खु. बोदलपाडा ते केला खुर्द, ३०.०० ४.०० 
ता.धडगांव,जि नंदुरबार 
धडगांव तालुक्‍यातील वरखेडी बु. बोरीपाडा ते पिपरी शिवारपर्यंत 
१६२ | रस्त्याची सुधारणा करणे कि मी ०/०० ते ३/०० (व्ही आर ६४, ५०.०० ४.०० 
ता.धडगांव, जि .नंदुरबार 
धडगांव तालुक्यातील वरखेडी खु hal, केला, कालीबेल, पाडली ते 
१६३ | अस्तंबा रस्ता सुधारणा कामे करणे ग्रामा १०५कि मी ४/०० ते ८/००, ३०.०० ४.०० 


ता.धडगांव, जि.नंदुरबार 


पृष्ठ २३ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर झा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
शहादा ता.मौजे अळखेड ते मोहिदा इजिमा ३७ मध्ये रस्ता सुधारणा 
१६४ ५०.०० ४.०० 
करणे 
शहादा ता. प्ररामा १ ते भूलाणे जोड रस्त्याचे रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा 
१६५ ५०.०० ९.०० 
३० 
१६६ | शहादा ता.उजळोद ते दुधखेडा ग्रामा ५९ रस्ता सुधारणा करणे ५०.०० ४.०० 
शहादा ता.कुसुमवाडे ते फत्तेपुर रस्ता ग्रामा -३७ मध्ये रस्ता सुधारणा 
१६७ ५०.०० ४.०० 
करणे 
शहादा ता.तील धुरखेडा ते काथर्दा खु.परिवाट रस्ता सुधारणा करणे 
१६८ ५०.०० ४.०० 
(ग्रा.मा.-१६) 
शहादा ता.तील पाडळदा ते आवगे रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-१४) 
१६९ ५०.०० ४.०० 
२/०० ते 4/oo 
शहादा ता.तील ब्राम्हणपुरी सुसरी डॅम ते पाडळदा रस्ता सुधारणा 
१9० ५०.०० 8.00 
करणे (ग्रामा ३१) 
शहादा ता.तील प्रजिमा १५ ते मानमोडया चिरखान उजळोद रस्ता 
१७१ ५०.०० 8.00 
सुधारणा करणे (इजिमा-१४) 
शहादा ता.तील रा.मा १ ते लोहारा रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा ६०) 
१७२ ५०.०० ७.०० 
१/५०० ते ३/०० 
शहादा ता.तील पुरषोत्तमनगर ते FISH त.सा. रस्ता सुधारणा करणे ( 
१७३ ५०.०० ९.०० 
ग्रामा -३४) 
शहादा ता.तील पिंपरडे ते उजळोद रस्ता ग्रामा-५७ रस्ता सुधारणा 
१७४ ५०.०० ४.०० 
करणे 
शहादा ता. तील बिलाडी त.ह. ते MAIS रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा 
१७५ ५०.०० ९४.०० 
&4) 
शहादा ता.तील त-हाडी त.बो. ते जावदे त.बो. रस्ता सुधारणा करणे 
१७६ ५०.०० ९.०० 
(ग्रामा ८०) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर शा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
१७७ । शहादा ता.तील जवखेडा ते धारेश्वर रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा ६४) ५०.०० ४.०० 
शहादा ता. तील प्रकाशा नांदर्डे ते करणखेडारस्ता सुधारणा करणे ग्रामा 
१७८ ५०.०० ४.०० 
co 
१७९ | शहादा ता. तील दामळदा असलोद ग्रामा ५८ रस्ता सुधारणा करणे ५०.०० ४.०० 
शहादा ता.तील प्रजिमा १५ ते नवानगर रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा 
१८० ५०.०० ९.०० 
43) 
शहादा ता.तीळ चिरडे इस्लामपुर टवळाई मुबारकपुर रस्ता सुधारणा 
१८१ ५०.०० ४.०० 
करणे (ग्रामा 94) 
१८२ | शहादा ता.तील तलावडी ते रामपुर रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा ९७ ५०.०० ४.०० 
शहादा ता.तील परिवर्धे ते कोठली पिंपळोद रस्ता सुधारणा करणे 
१८२३ ५०.०० ४.०० 
(ग्रामा ९) 
१८४ | शहादा ता.तील कुरंगी ते श्रीखेड रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा ६३) ५०.०० ४.०० 
शहादा ता.तील नागेश्वर मंदिर ते पिंगाणे धुरखेडा ग्रामा१९ रस्ता 
१८५ ५०.०० ९७.०० 
सुधारणा करणे 
शहादा ता.तील सोनवल त.बो.ते तऱ्हाडी त.बो.रस्ता सुधारणा करणे 
१८६ ५०.०० 8.00 
ग्रामा ८० 
शहादा ता.तीळ तलावडी इस्लामपुर टवळाई रस्ता सुधारणा करणे 
१८७ ५०.०० ४.०० 
ग्रामा ७५ 
१८८ | शहादा ता.तील ग्रामा ५८ ते कलमाड रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ५९ ५०.०० ४.०० 
शहादा ता.तील इजिमा ६५ चिखली मंदाणा रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा 
१८९ ५०.०० ४.०० 
५६ 
१९० | शहादा ता.तील प्रजिमा १५ ते वाघर्डे रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा ५३) ५०.०० ४.०० 
१९१ | शहादा ता.तील प्रकाशा त-हावद रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा २१) ५०.०० ४.०० 
शहादा ता.तील रामा ५ ते सुलतानपुर बहिरपुर रस्ता सुधारणा करणे 
१९२ ५०.०० ४.०० 
(ग्रामा ६९) 


पृष्ठ २३ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर झा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
१९३ | शहादा ता.तील गोगापुर ते कोचरा रस्ता सुधारणा करणे(ग्रामा १००) ५०.०० ४.०० 
शहादा ता.तील इस्लामपुर अंबापुर ते धावडीफाटा (ग्रामा ७३) रस्ता 
१९४ ५०.०० ७.०० 
सुधारणा करणे 
१९५ | शहादा ता.तील नादर्डे प्रकाशा रस्ता ग्रामा ८० रस्ता सुधारणा करणे ५०.०० ४.०० 
१९६ | शहादा ता.तील भादे ते कलसाडी रस्ता सुधारणा करणे इजिमा -३७ ५०.०० ४.०० 
१९७ | शहादा ता.तील जाम ते मेलन ग्रामा ५५ रस्ता सुधारणा करणे ५०.०० ४.०० 
१९८ | शहादा ता.तील जावदे त.बो कलमाडी रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ७ ५०.०० ४.०० 
१९९ | शहादा ता.तील रामा १ ते लोहारे रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ६० ५०.०० ४.०० 
२०० | शहादा ता.तील वडछिल ते कमरावद रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ८२ ५०.०० ४.०० 
२०१ | शहादा ता.तील दुधखेडा ते उजळोद रस्ता सुधारणा करणे इजिमा १० ५०.०० ४.०० 
शहादा ता.तील चिरखान ते मानमोडया रस्ता सुधारणा करणे इजिमा 
२०२ ५०.०० ४.०० 
१४ 
२०३ | शहादा ता.तील पिंपळोद ते कोठली रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ८ ५०.०० ४.०० 
२०४ | शहादा ता.तील रायखेड ते जवखेडा रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ८८ ५०.०० ४.०० 
शहादा ता.तील करणखेडा ते खरवड (शहादा ता हद्द) रस्ता सुधारणा 
२०५ ५०.०० 8.00 
करणे ग्रामा ७८ 
२०६ | शहादा ता.तील गोगपूर ते तिधारे रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ६१ ५०.०० ४.०० 
शहादा ता.तील रामा १ ते तितरी वाघरडे रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा 
२०७ ५०.०० ४.०० 
षु fe) 
२०८ | शहादा ता.तील वडगाव ते ताकळीपाडा रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ८६ ५०.०० ४.०० 
२०९ | शहादा ता.तील भोंगरा ते भुलाने रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ५२ ५०.०० ४.०० 
२१० | शहादा ता.तील मंदाणे ते घोडलीपाडा रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ५१ ५०.०० ४.०० 
२११ | शहादा ता.तील फत्तेपूर ते शिरूड रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ६ ५०.०० ४.०० 
शहादा ता.तील वाघरडे ते नवानगर (होळ मुबरकपूर) रस्ता सुधारणा 
२१२ ५०.०० ९७.०० 


करणे ग्रामा ५३ 


पृष्ठ २३ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर झा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
२१३ | शहादा ता.तील वाघोदा ते वैजाळी रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा १८ ५०.०० ४.०० 
गुजरात राज्यसिमा ते सावळदे कोरीट रस्ता ग्रामा-२०२ किमी ०/०० ते 
२१४ ; ५०.०० ७.०० 
०/७०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.जि. नंदुरबार 
गुजरात राज्यसिमा ते सावळदे कोरीट रस्ता ग्रामा-२०२ किमी ०/७०० ते 
294 ; ५०.०० ४.०० 
१/५०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.जि. नंदुरबार 
गुजरात राज्यसिमा ते सावळदे कोरीट रस्ता ग्रामा-२०२ किमी १/५०० ते 
२१६ . ५०.०० ४.०० 
२/२०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.जि. नंदुरबार 
गुजरात राज्यसिमा ते सावळदे कोरीट रस्ता ग्रामा-२०२ किमी २/२०० ते 
२१७ , ५०.०० ७.०० 
२/८०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.जि. नंदुरबार 
हे. तात राज्यसिमा ते सावळदे कोरीट रस्ता ग्रामा-२०२ किमी २/८०० 5 5 
A 0,00 ere) 
ते ३/५०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.जि. नंदुरबार : 
गुजरात राज्यसिमा ते सावळदे कोरीट रस्ता ग्रामा-२०२ किमी ३/५०० ते 
२१९ . ५०.०० ४.०० 
४/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.जि. नंदुरबार 
तळोदा ता.तील राजविहीर ते ढेकाटी रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा १० 
२२० र ५०.०० ४.०० 
जि.नंदुरबार 
तळोदा ता.तील दलेलपुर ते प्रजिमा १ रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा १५ 
२२१ : ५०.०० ४.०० 
जि.नंदुरबार 
तळोदा Actes हलालपुर रोझवे प्लॉट ते ग्रामा २३ रस्ता सुधारणा 
२२२ ५०.०० ४.०० 
करणे ग्रामा १९ 
तळोदा ता.तील तलावडी ते रामा ८ ला मिळणारा रस्ता सुधारणा करणे 
२२२३ ५०.०० ४.०० 
ग्रामा ४५ 
२२४ | तळोदा ता.तील काझीपुर ते चिनोदा रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ८६ ५०.०० ४.०० 
तळोदा ता.तील भवर ते हलालपुर रस्तावरीत जलनिस्सारणाची कामे 
२२५ ५०.०० ४.०० 
करणे ग्रामा २६ 
२२६ | तळोदा ता.तील नर्मदानगर ते बेडापाडा रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ९४ ५०.०० ४.०० 


पृष्ठ २३ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर झा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
तळोदा ता.तील बेडापाडा ते खुषगव्हाण रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा 
२२७ ५०.०० ४.०० 
१०१ 
२२८ | तळोदा ता.तील बेडापाडा ते वाल्हेरी रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा १०२ ५०.०० ४.०० 
तळोदा ता.तील खुषगव्हाण ते नर्मदानगर रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा 
२२९ ५०.०० ४.०० 
१०० 
२३० | तळोदा ता.तील न्युबन ते राणीपुर रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ७६ ५०.०० ४.०० 
नंदुरबार शहर हद्द ते चौपाळे '॥३-९३॥९॥॥ ०/०० ते २/०० रस्ता सुधारणा 
२3१ : . ५०.०० ४.०० 
करणे ता.नंदुरबार, जि.नंदुरबार 
चौपाळे ते पातोंडा VR-89 KM 0/00 ते 2/00 रस्ता सुधारणा करणे 
२२२ F : ५०.०० ४.०० 
ता.नंदुरबार, जि.नंदुरबार 
रामा ६ ते प्रजीमा ५७ ला चाकळे मिळणारा रस्ता /३-१४५ MK 0/00 ते 
२३२३ ; i ५०.०० ४.०० 
२/०० रस्ता सुधारणा करणे ता.नंदुरबार, जि.नंदुरबार 
चौपाळे ते SAG खुर्द. रस्ता VR-9G KM ०/०० ते १/०० रस्ता सुधारणा 
२३४ : १ ५०.०० ४.०० 
करणे ता.नंदुरबार, जि.नंदुरबार 
रामा ७ पासून अक्राळे रस्ता ग्रामा १८ किमी 0/०० ते १/५०० सुधारणा 
234 : . ५०.०० ४.०० 
करणे ता.नंदुरबार, जि.नंदुरबार 
रा.म.मा-६ पासून गंगापुर अंडीपाडा पाटी कोळदा रामा ९ ला मिळणारा 
२३६ | APT ग्रामा १ किमी ५ ते ८.९५ रस्ता सुधारणा करणे, ता.नवापुर, ५०.०० ४.०० 
जि.नंदुरबार 
ग्रामा-१ ते बेडकी हळदाणी मार्ग ग्रामा १२५ किमी २/०० ते ६/०० रस्ता 
२२७ ; ५०.०० ४.०० 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
मोगराणी ते ग्रामा ३६ ते तालुका हद्द पर्यंत ग्रामा ९७ किमी ०/०० ते 
२२८ : ५०.०० ४.०० 
3/५०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
मोगराणी ते तालुका हद्दपर्यंत ग्रामा ९५ किमी ०/०० ते २/०० सुधारणा 
238 डं ५०.०० ९.०० 
करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
POMS ते औरंगपुर ग्रामा १४ ते प्ररामा ११ रस्ता सुधारणा करणे, 
२४० i ५०.०० ४.०० 
ता.शहादा, जि.नंदुरबार 
वाडी पुनर्वसन ते प्रजिमा १० रस्ता सुधारणा करणे, ता.शहादा, 
२४१ ५०.०० ७.०० 


जि.नंदुरबार 


पृष्ठ २३ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शा.नि.क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६. दि.०२.जुन,२०२३ रोजीचे सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित किंमत | सदर शा.नि.अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
जावदा प्रजिमा १२ ते वडगांव रस्ता सुधारणा करणे, ता.शहादा, 
२४२ जि नंदुरबार व are 
वाघोदा डामळदा ते कलसाडी रस्ता सुधारणा करणे, ता.शहादा, 
ae जि.नंदुरबार हिती जर 
शेलकुवी चिखलीपाडा ते कात्रा रस्ता सुधारणा करणे, ता.धडगांव, 
२४४ जि नंदुरबार ५०.०० ४.०० 
प्ररामा-१ निमझरी पाडा ते रणछोडपाडा रस्ता सुधारणा करणे, 
२४५ दत त : नंदुरबार ५०.०० ७४.०० 
ता.धडगांव, जि. 
राजविहिर वाल्हेरी रस्ता ग्रामा ५५ सा.क्र. ०/०० ते ४/०० रस्ता 
२४६ सुध करणो : नंदुरबार ५०.०० ७.०० 
RUT करणे, ता.तळोदा, जि. 
मोड तऱ्हावद रस्ता ग्रामा ६२ सा.क्र. १/५०० ते ३/०० रस्ता सुधारणा 
२४७ ott व नंदुरबार ५०.०० ४.०० 
, ता.तळोदा, जि. 
इजिमा ४८ बोरवण टाकळी केवडापाणी मार्ग ग्रामा ६७ रस्ता सुधारणा 
२४८ कण . नंदुरबार पु०.०० ९४.०० 
, ता.तळोदा, जि. 
सिलिंगपुर प्रजिमा १४ पासुन मोहिदा ग्रामा ४२ सा.क्र. ०/०० ते २/५०० 
२४९ रस्ता सुधारणा करो . नंदुरबार ५०.०० ७.०० 
रस्ता सुधारणा करणे, ता.तळोदा, जि. 
रामा १ते मालपाडा रस्ता सुधारणा करणे १/३०० ते २/३०० 
२५० पु०.०० ९४.०० 
ता.अक्कलकुवा, जि.नंदुरबार 
२५० एकूण १११२७.०० १०००.०० 


Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 


V | J E S | N G DN: c=IN, o9=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c4f0e8608020fad0064f5bd3c6 1 5be5666 


dcOaf54fcf5038cc18559d5 1a472ba, 
pseudonym=DDE30B7B971C12AC5E78F6BE2C67 
2CA11B7A98CE, 
serialNumber=2182F4F20DAA6841AB430B2FD81 


2E7B5D3A883E72EFA574CASE29FF528BC8015, 
cn=VIESING FATTESING VASAVE 


Date: 2023.06.02 18:38:05 +05'30' 


पृष्ठ २३ पैकी 23 


